नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
श्री.सुरेश रामू पाटील व श्री.दादासाहेब 
चाबुकस्वार यांच्या “सहायक आयुक्‍त” या 
पदांवरील नेमणुकीस महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-४५ (४) नुसार मान्यता 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नमुंम-१२१३/१०३३/प्र.क्र.११०/१३/नवि-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जुळे, २०१८ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र.नमुंम-२०१५/३९४/प्र.क्र.१६/१५/नवि-२८, दि.२१.०८.२०१७. 
२) नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.६८१, दि.१५.०२.२००६. 
३) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/प्रशा/आस्था-१/ 
प्र.क्र./”१००१/२००६, दि.०३.०३.२००६. 

४) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/प्रशा/आस्था-२/ 
प्र.क्र.२३/२१६१/२०१३, दि.२९.०६.२०१३. 

५) शासन पत्र समक्रमांक दि.३१.०८.२०१३. 

६) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/प्रशा/आस्था-२/ 
प्र.क्र.१००/१२६१/२०१५, दि.२७.०४.२०१५. 


प्रस्तावना:- 


आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी श्री.सुरेश 
रामू पाटील व श्री.दादासाहेब चाबुकस्वार यांच्या “सहायक आयुक्‍त” या शासन मंजूर पदावरील नेमणुकीस 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५ (४) अन्वये शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भीय दि.०३.०३.२००६, दि.२९.०६.२०१३ व दि.२७.०४.२०१५ च्या पत्रांन्वये शासनास सादर केला आहे. 


२. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधास संदर्भीय दि.२१.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सहायक आयुक्तांच्या १९ पदांना मंजुरी प्राप्त 
आहे. 


३. श्री.सुरेश रामू पाटील व श्री.दादासाहेब चाबुकस्वार या अधिकाऱ्यांना “सहायक आयुक्‍त” या पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा दि.१५.०२.२००६, ठराव क्र.६८१ अन्वये 
मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने उक्त अधिकाऱ्यांच्या “सहायक आयुक्‍त” या पदावरील 
नेमणुकीस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय:- 


आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचेकडून संदर्भीय पत्रांन्वये प्राप्त प्रस्ताव व नवी मुंबई 
महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दि.१५.०२.२००६ रोजीच्या ठराव क्र.६८१ अन्वये दिलेली मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२१३/१०३३/प्र.क्र.११०/१३/नवि-२८ 


विचारात घेता, श्री.सुरेश रामू पाटील व श्री.दादासाहेब चाबुकस्वार यांच्या “सहायक आयुक्त, नवी मुंबई 
महानगरपालिका” या पदांवरील नेमणुकीस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५ (४) अन्वये 
शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०७२४१५१७०४१९२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ata rey ta 
3 Navnath ८ : 
Ravaji Wath sce 


( TIA XT. ATS ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


1032, st: a, 
85 bfbacl d8ef74e3ffe622f226b31d75c2 
2f0da72fd54e57acd0ff, 
f6F led] 1d82b5689c9fc6b4 
ba7f3db15e247ff5, 


प्रत, 


=D 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.राज्यमंत्री, (नगर विकास ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महापौर, नवी मुंबई महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

प्रधान सचिव ( नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती ( नवि-२८ ). 


AD 


AV 


o~ 
wes 


£33) 


S ०८ 
YS YS TF > *->  *“-* १-4 


पृष्ठ २ पैकी २ 


